सन २०२३-२४ मध्ये RKVY-RAFTAR 
अंतर्गत कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) 
कार्यक्रमाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 
दुसऱया हप्त्याचा रु.१२८.३३३३४ लाख निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- राहोअ-२०२३/प्र.क्र.२०१/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ५ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ:- 

१. केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.in या संकेत स्थळावरील राष्ट्रीय शाश्वत ]ोती 
अभियानाच्या मार्गदर्शक सुचना. 

२. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. ०३१७/प्र.क्र.१८/राकृवियो कक्ष, दि. १३.४.२०१७ 

३. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. राशहोअ ४४२२/प्र.क्र. १५९/८-अे, दि. २८.४.२०२३ 

४. कृषि विभाग शासन पत्र क्रमांक RKV-0923/C.R. १३/१४-५, दिनांक ३०.५.२०२३ 

५. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. WAIST ४४२३/प्र.क्र. १५४/८-ओ, दि. ३०.६.२०२३ 

६. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. राशहोअ ४४२३/प्र.क्र. २०१/८-अे, दि. २६.०९.२०२३ 

७. केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र H.9-94/2023-RKVY/2, 
दि.८.१२.२०२३ 

८. कृषि संचालक (वि. व प्र.) यांचे पत्र क्र.कृआ/कोक्षेवि/प्र.क्र. १/र-१५७/२०२३, दि.१५.१२.२०२३ 

९. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक बीयुडी २०२३/प्र. क्र. ०७/कार्यासन-६ 
दि.४.१.२०२४ 


प्रस्तावना -: 


सन २०२२-२३ पासून कोरडवाहू क्षेत्र विकास(२&॥)) हा कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना RKVY कॅफ्टेरिया अंतर्गत घेण्यात येतो सूचित केले आहे. त्याकरिता केंद्र व राज्य हिळ्याचे 
अनुदानाचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY कॅफ्टेरिया अंतर्गत समाविष्ट केल्यामुळे RKVY च्या मुख्य 
सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील SLSC च्या दिनांक १७.५.२०२३ रोजीच्या बैठकीत केंद्र हिस्सा 
रु.२२३१.४३ लाख व त्यासाठीचा पूरक राज्य हिस्सा रु.१४८७.६२ लाख याप्रमाणे एकूण रु. ३७१९.०४ 
लाख निधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय शाश्वत शोती 
अभियान (NMSA) अंतर्गत कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) अंतर्गत सन २०२३-२४ साठी रु. ३७१९.०४ 
इतक्या निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता दिनांक ३० जून २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये 
देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राशहोअ-२०२३/प्र.क्र.२०१/८-ओ 


सदर कार्यक्रमासाठी सन २०२३-२४ करीता अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता केंद्र हिस्सा 


रु.१६३.९९ लाख व राज्य हिस्सा रु.१०९.९९ लाख रकमेची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली 


आहे. संदर्भ क्र. १ व ६ च्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता केंद्र हिक्यापोटी 


रु.६६.०० लाख व राज्य IZA रु. ४४.०१ लाख असा एकूण रु.११०.०१ लाख निधी सन २०२३- 
२४ च्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून वितरीत करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. ७ अन्वये 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) अंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमासाठी सन 


२०२३-२४ करिता अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र हिस्सा रु. ७७.०० लाख निधी वितरित केला 
आहे. त्यास अनुरुप राज्य हिस्सा रु.५१.३३३३४ लाख असा एकूण १२८.३३३३४ लाख निधी आयुक्त 


(कृषि) यांना वितरीत करण्याची बाब बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय -: 


१. RKVY-RAFTAR अंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमासाठी अनुसूचित जाती 
प्रवर्गाकरिता सन २०२३-२४ मध्ये प्राप्त झालेला दुसरा हप्ता केंद्र हिस्सा रु. ७७.०० लाख (रुपये 


सत्याहत्तर लाख Hdd) व त्यास अनुरुप राज्य हिस्सा रु. ५१.३३३३४ लाख (रुपये एकावन्न 


लाख तेहत्तीस हजार तीनशे चौत्तीस फक्त) असा एकूण १२८.३३३३४ लाख (रुपये एक कोटी 


अठ्ठावीस लाख तेहत्तीस हजार तीनशे चौत्तीस फक्त फक्त) इतका सन २०२३-२४ मध्ये आयुक्‍त 
(कृषि) यांना निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे पुढीलप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर रु. १२८.३३३३४ लाख निधी खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


केंद्र हिस्सा 


राज्य हिस्सा 


अनुसूचित 
जमाती 


मागणी क्र.टी-५, 

२४०१-पीक संवर्धन, 

(७९६) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१)(१९) राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान- 
अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम 


मागणी क्र.टी-५, 

२४०१-पीक संवर्धन, 

(७९६) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१)(२०) राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान- 
अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम 


व हवामान बदल शाश्वत शोती सनियंत्रण, 
प्रतीमानकरण व संपर्क कार्यक्रम (केंपुयो) 
(केंद्र हिस्सा-६०%) (अनुसूचित जमाती) 
(२४०१ ए ५३९) ३३ अर्थसहाय्य. 


व हवामान बदल शाश्वत शोती सनियंत्रण, 
प्रतीमानकरण व संपर्क कार्यक्रम (केंपुयो) 
(राज्य हिस्सा-४०%) (अनुसूचित जमाती) 
(२४०१ ए ५४८) ३३ अर्थसहाय्य. 


३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत निधी कोषागारातून आहरित करण्याकरिता आयुक्त (कृषि) यांना 


नियंत्रक अधिकारी व सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय यांना आहरण व संतिरण 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राशहोअ-२०२३/प्र.क्र.२०१/८-ओ 


४. केंद्रिय कृषि मंत्रालयाने राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास 
कार्यक्रमासाठी राज्य शासनास सन २०२३-२४ करीता मंजूर केलेल्या कृति आराखड्यानुसार 
आणि वेळोवेळी केंद्रिय कृषि मंत्रालयाने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची 
अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. याबाबत संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी 
राज्यस्तरावरून अभियानाचे संनियंत्रण करावे, त्याचप्रमाणे अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणी व 
संनियंत्रणाकरीता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना निदेशित करावे. 


५. सदर योजनेची अंमलबजावणी केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियानाच्या 
मार्गदर्शक सूचनांमधील अवर्षण प्रवण क्षेत्र घटकाच्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार तसेच संदर्भाधीन 
अ.क्र. २ येथील उन्नत शोती समृद्ध होतकरी अभियानाच्या दिनांक १३ एप्रिळ, २०१७ च्या शासन 
निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात यावी. 


६. प्रत्येक महिन्याला योजनेची भौतिक आणि आर्थिक प्रगती याबाबतची माहिती अद्ययावत करण्यात 
यावी व राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांसोबतच्या परिशिष्ट-३ मध्ये भरण्यात 
यावी व सदरची माहिती राज्य शासनाकडेसुद्धा पाठविण्यात यावी. 


७. योजनेचा सविस्तर त्रैमासिक प्रगती अहवाल पुढील त्रैमासिकाच्या पहिल्या महिन्यांच्या १० 
तारखेपर्यंत त्याचप्रमाणे वार्षिक प्रगती अहवाळ आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ३ महिन्यांच्या 
कालावधीत कृषी व सहकार विभाग, कृषी मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडे तसेच राज्य 
शासनाकडे पाठविण्यात यावा. 


८. कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथे नमुद केलेल्या केंद्र शासनाच्या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या सदर घटकाच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच उपरोक्‍त नमूद अटी 
व शर्ती विचारात घेऊन उद्दिष्ट निहाय सविस्तर मार्गदर्शक सुचना क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना निर्गमित 
कराव्यात. 


९. अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीचा निधी अनुसूचित जमाती लाभार्थ्याकरीता खर्च करण्यात यावा. 


१०.अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ कोणत्या स्वरुपात देण्यात आला, याबाबतची 
सन २०१९-२० तसेच सन २०२०-२१ या वर्षातील माहिती आदिवासी विकास विभागास सादर 
करण्यासाठी, शासनास सादर करण्यात यावी. 


.सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाकित दि. १२.४.२०२३ व ८.१२.२०२३ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व सदर परिपत्रकातील अटी 
शर्तीची पूर्तता करुन तसेच संदर्भाधीन अ.क्र. ९ येथील आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक 
४.१.२०२४ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१ 


me) 


92. आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भाधीन क्र ९ येथील शासन निर्णयातील विहीत अटी व शर्तीची 
पूर्तता होईल याचा दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राशहोअ-२०२३/प्र.क्र.२०१/८-ओ 


१३.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०५१६५११४८६०१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 

M A H F N D RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9847eac29efa7aa62661b16d1619a 1 bfafed99b23ec6836d8d4 
98d0797965898, postalCode=400032, st=Maharash 


INumber=761BD1B7183B95814545ACE2DBF80778C68C7EE4EF46 
BAA6EA9B8BD1F47C2642, cn=MAHENDRA SOPAN GHADGE 


Date: 2024.01.05 16:50:06 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४०० ०३२ 

. विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, 

३. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
५. सचिव (आदिवासी विकास विभाग), महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
६. आयुक्त (कृषि),कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. संचालक (सवी, कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी, 

. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपुर 
११. महालेखापाल (लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपुर 
१२. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
१३. संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई 
१४. सह सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (सर्व) (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, 

मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१५. वित्त विभाग (का. व्यय-१/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई 
१६. आदिवासी विकास विभाग (कार्यासन-६/९), मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवडनस्ती ८-ओ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


